मौजे बांद्रेवाडी ता. पन्हाळा जि. कोल्हापूर येथील 
कासारी नदीवरील पूर सरंक्षक भिंतीच्या 
कामाच्या अंदाजपत्रकाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मंजूरी प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०२२/(प्र.क्र.११७/२०२२)/सिं.व्य.(महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: ०७/०२/२०२३ 


वाचा : १) शासन परिपत्रक क्र. एफडीडब्ल्यू १०९२/१७०-सिंव्य,(कामे) दिनांक ७/०८/ १९९२ 
२) शासन निर्णय क्र. TAY २०१९/(प्र.क्र.११५/२०१९) सिंव्य.(म) दि.३१/८/२०१९ 
3) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मकृखोविम /३०/(१६२/२०२२)/ उअ-३/२२१६/२०२२ दि. ३१/०३/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

मौजे बांद्रेवाडी, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर येथे कासारी नदीला येणाऱ्या पुरामुळे नदीकाठावरील 
दरवर्षी होणाऱ्या शोती क्षेत्राचे व जमिनीची धुप टाळण्यासाठी पाटपन्हाळा या ठिकाणी कासारी नदीवर 
पूरसंरक्षक भिंत (घाट) बांधकाम प्रस्तावित केलेले आहे. सदर काम करुन मिळणेबाबत स्थानिक 
लोकप्रतिनीधी यांनी मागणी केलेली आहे. 

त्यानुसार मौजे बांद्रेवाडी, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर येथील कासारी नदीवर पुरसंरक्षक भिंत/ 
घाटाचे बांधकाम करणेचे ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून सर्वेक्षण करणेत येऊन सदर कामाचे अंदाजपत्रक 
तयार करणेत आले आहे. सदर बांद्रेवाडी, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर येथील कासारी नदीकाठी पूर संरक्षक 
भिंत/घाट बांधकामाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत मौजे बांद्रेवाडी, ता. पन्हाळा, 

जि. कोल्हापूर येथील कासारी नदीवरील पूर संरक्षक भिंत बांधकामाच्या प्रस्तावास प्रस्तावित पूर संरक्षक 
भिंत/ घाट बांधण्याच्या कामासाठी रु. ७१,६२,६८६.००/- (एकाहत्तर लक्ष TAS हजार Peal छयांशी) 
एवढया खर्चाच्या जलसंपदा विभागाच्या सन २०२१-२२ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०२१-२२ 
च्या दरसूचीवर आधारित अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

अ) शासन निर्णय क्रमांक पुसंमभि-२०१९/(प्र.क्र.११५/२०१९)/सिंव्य(म) दिनांक ३१/०८/२०१९ मधील 

तरतूदी नुसार कार्यवाही करावी. 

ब) शासन परिपत्रक क्र. एफडीडब्ल्यू-१०८९/२४३/८९/सिंव्य(कामे, दि. २१.९.१९८९ व 

दि. ३/५/२०१८ नुसार पूर रेषा आखणी केल्यानंतरच पूर संरक्षक भिंतीची संरेखा निश्चित करावी. 

क) अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे /संकल्पने, दरसूची बाहय बाबी व वहन अंतरे सक्षम 

स्तरावर तपासून अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 

ड) कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व नियोजित वेळेत 

पूर्ण करावयाचा आहे. या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नाही. 

इ) भिंतीच्या बांधकामासाठी भूसंपादन करू नये, बांधकामासाठी आवश्‍यक जमीन संबंधितांनी 

विनामोबदला उपलब्ध करून द्यावी, पूर संरक्षक भिंतीच्या बांधकामामुळे नदीप्रवाहाला अडथळा 

निर्माण होणार नाही याची, दक्षता घ्यावी. 

ई) पूर संरक्षक योजना राबविल्यानंतर परिसरातील पाण्याचा निचरा योग्य पध्दतीने होईल, याची 

दक्षता नियोजनात घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/(प्र.क्र.११७/२०२२)/सिं.व्य.(महसूल) 


प) सदर योजना पूर्ण झाल्यानंतर पूर संरक्षक मौजे बांद्रवाडी, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर येथील 
कासारी नदीकाठी पूर संरक्षक भिंत/घाट बांधकामाच्या प्रस्तावास कोल्हापूर जिल्हापरिषद, 
कोल्हापूर ने ताब्यात घेऊन भविष्यातील देखभाल व दुरूस्ती करावयाची आहे. तांत्रिक मान्यता 
देण्यापूर्वी तसे लेखी बंधपत्र कोल्हापूर जिल्हापरिषद, कोल्हापूर कडून प्राप्त करून घेण्याची 
जबाबदारी सक्षम अधिका-यांची असेल. 

फ) काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत उपलब्ध करून द्यावे. 

ग) सदरहू कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापूर्वी संदर्भ क्र. २ मधील शासन निर्णयातील अटींचे 
कोटेकोरपणे पालन करावे. सदरच्या ठिकाणी पूररेषा निश्चितीची कार्यवाही पूर्ण झाल्याखेरीज या 
कामांस तांत्रिक मंजुरी देता येणार नाही. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च “४७११ पुरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, १९०- 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०१) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (०१) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे भागभांडवळी अंशदान (४७११ 
०२०९)” या लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रश्ञासकीय मान्यता Aa. (महसुल) कार्यासनाच्या 
नोंदवहीमध्ये क्र. ९/ सन २०२२ वर नोंदविण्यात आलेली आहे. 

वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका - १९७८ भाग पहिला मधील तरतुदीनंतर प्रशासकीय विभागास 
प्रात अधिकार व आंतरवित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांच्या सहमतीने हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०७१६४७३७७१२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SONAL ANAND 0१-८५५५५००५७ ७ 
GAIKWAD RESCUES DRPACTMENT 
(सो. आ. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय 
४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन,मुंबई 
५) मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई 
६) विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई 
७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
८) मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
९) प्रधानसचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१०) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११) महालेखापाल-१ (लेखा वअनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
१२) महालेखापाल-२ (लेखा वअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/(प्र.क्र.११७/२०२२)/सिं.व्य.(महसूल) 


१३) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 
१४) मुख्यअभियंता, (जस), जलसंपदा विभाग, पुणे 

१५) आंतरवित्त सछ़ागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१६) अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 

१७) सिं.व्य.(महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/(प्र.क्र.११७/२०२२)/सिं.व्य.(महसूल) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.११७/२०२२)/ सिंव्य (महसूल), 


दि. ०७/०२/२०२३ चे सहपत्र 
परिशिष्ट 
अ.क्र Description of Item पडताळणी नंतरची 
Pa | C - Works (excluding Royalty) ५७५००२८.०० 
Royalty ४९२६५४.०० 
१% Insurance ५७५००.०० 

१२% GST ६९०००३.०० 

षु ३% Contingencies १७२५०१.०० 
Total Rs. ७१६२६८६.०० 


Digitally signed by SONAL ANAND GAIKWAD 

S O N A L A N A N D DN: CN = SONAL ANAND GAIKWAD, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 

G A | KWA D RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.02.09 15:47:39 +05'30' 

(सो. आ. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


